पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्‍यातील रा.मा.- 
३० सोलडशोत ते कोसेसरी हा अवर्गीकृत रस्ता रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/३०८२, दि.२०/०९/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्‍यातील रा.मा.-३० Weald ते कोसेसरी हा अवर्गीकृत रस्ता, 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता, व जिल्हा परिषद, 
पालघर यांचा ठराव विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग यांनी दाखल सुमोटो केस क्र. 
४६७/२०२२ च्या सुनावणीमध्ये सदर रस्त्याचे काम तातडीने हाती घेण्याबाबत देण्यात आलेल्या 
सूचनेच्या अनुषंगाने सदर रस्ता एक विशेष बाब ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पालघर यांचा ठराव विचारात घेता पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील खालील 
रस्ता एक विशेष बाब म्हणून ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 
a रा.मा.-३० सोलऱशोत ते| ०/०० ते ०/८०० | o.oo मी. ग्रामीण मार्ग-२३४ 
कोसेसरी रस्ता. 
एकूण ०.८०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०८/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ०.८०० मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३०१.९७० + ०.८००) म्हणजेच 
४३०२.७७० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००३१६०९०५६४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT 
SANDIPAN 
KACHARE 9 


(ग.सं.कचरे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

२) विभागीय आयुक्त, कोंकण. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

४) जिल्हाधिकारी, पालघर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


